वाचा :- 
१ 
२ 
3 
8 
4 
& 

प्रस्तावना :- 


राज्य योजना सन २०२०-२०२१ 

हक्‍क व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे- राष्ट्रीय 
उद्याने आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे 
पुनर्वसन (२४०६-२२४१ अंतर्गत निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-३०.२१/प्र.क्र. ६९/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :-३० मार्च, २०२१. 


. वित्तविभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, 


दि. १६ एप्रिल, २०२०. 


. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ०४ मे, २०२०. 
. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.६७/कोषा-प्रश्ा-५, 


दि. २६ मे, २०२०. 


. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-२ 


दिनांक १५.०३.२०२१. 


. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


यांचे पत्र क्र. कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.३१/१९-२०/४६७/२०२०-२०२१, 
दिनांक :- १०.०३.२०२१. 


. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक कक्ष- 


२२(६/प्र.क्र.१९/२०-२१/३०९५/२०२०-२०२१, दिपसंक ०८.०३.२०२१. 


सन २०२०-२०२१ मध्ये राज्यस्तरीय हक्क व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे- राष्ट्रीय उद्याने 
आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे पुनर्वसन (२४०६-२२४१) या लेखाशिर्षांतर्गत रुपये ५८००.०० 


लक्ष इतका नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. 


२. सन 2020-2029 च्या सुधारीत अंदाजामध्ये हक्क व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे- राष्ट्रीय 
उद्याने आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे पुनर्वसन (२४०६-२२४१) या लेखाशिर्षातर्गत रु. 


४३५०.०० ल& निधी दर्उविण्यात आला आहे. 


३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी हक्क 


व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे- राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे पुनर्वसन (२४०६- 
२२४१) या योजने अंतर्गत संदर्भ क्रमांक ५ च्या पत्रान्वये शासन मान्यतेसाठी सादर केलेला प्रस्ताव 


नियोजन विभाग व वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार हक्‍क व 


विशेषाधिकार निर्धारीत करणे- राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे पुनर्वसन (२४०६- 
२२४१) या योजने अंतर्गत सन 2020-2029 च्या सुधारीत अंदाजाच्या ७५% निधी वितरीत करण्यास 


परवानगी देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-३०.२१/प्र.क्र. ६९/फ-१ 


शासन निर्णय :- 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ 


क्रमांक ५ च्या पत्रान्वये शासन मान्यतेसाठी सादर केलेला प्रस्ताव व हक्क व विशेषाधिकार निर्धारीत 
करणे- राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे पुनर्वसन (२४०६-२२४१) या योजने अंतर्गत 


नियोजन विभाग व वित्त विभागाने दिलेल्या परवानगी नुसार सदर शासन निर्णयान्वये मेळघाट व्याघ्र 


प्रकल्पांतर्गत ज्ञानगंगा वन्यजीव अभयारण्यातील मौजे देव्हारी गावाचे पुनर्वसनाकरीता पर्याय-१ नुसार 
२९८ कुटुंबाकरीता प्रती कुटुंब रु १०.०० लक्ष प्रमाणे व ४८ जमीन धारकांना शेती मोबदला देणेकरीता 
खालील अटींच्या अधीन राहून रुपये ३२६२.५० लक्ष निधी वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता प्रदान 


करण्यात येत आहे. 


१, 


प्रस्तावीत खर्च:- लेखाशिर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, ०२ पर्यावरणीय वनीकरण व 
वन्यजीवन, ११० वन्यजीवांचे संवर्धन (००) (११) हक्‍क व विशेषाधिकार निर्धारीत करणे- 
राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्य परिसरातील गावांचे पुनर्वसन (राज्य) (२४०६-२२४१) या 
लेखाशिर्षांमधील ५०-इतर या उद्दिष्टांतर्गत सन २०२०-२०२१ मध्ये अर्थसंकल्प वितरण 
प्रणालीद्वारे उपलब्ध होणा-या अनुदानातून खर्च करण्यात यावा. 


. वितरीत केलेला निधी शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या मर्यादेत, 


प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून, प्रचलित धोरण व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या 
मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने खर्च करण्यात 
यावा. 


. सदरच्या खर्चाच्या अनुषंगाने आवश्‍यक असलेले लेखे व्यवस्थित/अचूक ठेवण्याबाबत दक्षता 


घ्यावी. 


. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी 


शासन मान्यतेसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावातील बाबींची निकड लक्षात घेवून अर्थसंकल्प 
अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) वर उपलब्ध निधीच्या मार्यादेत निधी वाटप 
करावा. 


. वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक 


क्रमांक :- अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक :- १६.०४.२०२०, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्रमांक :- अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दिनांक :- ०४.०५.२०२०, वित्त विभाग, 
परिपत्रक क्रमांक :- संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.६७/कोषा-प्रशा-५, दिनांक :- २६.०५.२०२० व वित्त 
विभाग, शासन परिपत्रक्र क्र.-अर्थसं-२०२०/ प्र.क्र.६४/अर्थ-३ दिनांक 94.03.2029 चे 
काटेकोर पालन करावे. 


. शासन निर्णय महसूल व वनविभाग, क्रमांक डब्ल्यूएलपी-१०१२/प्र.क्र.१२२/फ-१, दिनांक 


३/११/२०१२, शासन निर्णय महसूल व वनविभाग, क्रमांक डब्ल्यूएलपी-०७१४/ प्र.क्र.१६७/ 
फ-१, दिनांक १२/१०/२०१५, शासन निर्णय, महसूल व वनविभाग, क्रमांक डब्ल्यूएलपी- 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-३०.२१/प्र.क्र. ६९/फ-१ 


०४१७/प्र.क्र.१०४/फ-१, दिनांक १०/०१/२०१८ व शासन निर्णय क्र.डब्ल्यूएलपी-०११९ 
/प्र.क्र.१६ /फ-१, दिनांक ६/०३/२०१९ या प्रमाणे लाभार्थी पात्र असल्याची खात्री करुनच 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी 
निधी वितरीत करावा. 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक्र क्र.-अर्थसं-२०२०/ प्र.क्र.६४/अर्थ-३ दिनांक 
१५.०३.२०२१ ला, नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक- ८७/१४७५, दिनांक २२.०३.२०२१ व 
वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-१४७/२०२१/व्यय-१०, दिनांक २५.०३.२०२१ ला अनुलक्षून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३३०१५४५२०६२१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SIDDESH TUKARAM *: 
SAWARDEKAR 


Date: 


(सिध्देशञ सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी, 
महसूल व वन विभाग 
प्रत, 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती. 
५. महालेखापाल१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 
६. ब-१, फ-२,फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


KKK 


Cc “७ AD -5 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


